जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ 
(कृषी) या संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.कृ.से.) 
साठी दिनांक १.१.२०२० व १.१.२०२१ रोजीची 
एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासुची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: - ०१ एप्रिल २०२२ 


संदर्भ :- १ कृषी व पुदम विभाग शासन आदेश क्रमांक कृषीआ-१४१८/प्र.क्र.४१०/१६-अे, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०२१ 
२) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२/प्र.क्र. ५३/आस्था-४, 
दिनांक २९-३-२०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


१) जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी) संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.कृ.से. 


मुळ विकल्प), २) जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी ) संवर्गातील कृषी अधिकारी 


(म.वि.से. मुळ विकल्प बदळून नव्याने म.कृ.से. विकल्प स्वीकारलेले कृषी अधिकारी ) ३) ज्या विस्तार 


अधिकाऱ्यांना दिनांक २.१.२०१९ ते १.१.२०२१ या कालावधीत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 


वर्ग-३ ( कृषी ) संवर्गातून कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, ज्यांनी कृषी विभागातील कृषी 


अधिकारी जिल्हा परिषद) गट ब (कनिष्ठ) ( राजपत्रित) या पदावर समावेडनासाठी विकल्प दिलेला आहे 


अशा सर्व कृषी अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० व १.१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठतासुची 


प्रसिध्द करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून दिनांक ४-३-२०२२ च्या पत्रान्वये माहिती मागविण्यात 
आली होती. 
२. उपरोक्त प्रकरणी भाग-२मध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी कोणत्याही विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडून 


कोणतीही नावे प्राप्त झालेली नाहीत. 


३. जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कृषी अधिकारी पदावर रुजू होताना महाराष्ट्र कृषी सेवा विकल्प दिलेले 


व महाराष्ट्र विकास सेवा विकल्प दिलेले परंतू विकल्प बदलून महाराष्ट्र कृषी सेवेत आलेल्या, जिल्हा 


परिषदेतील कृषी अधिकारी वर्ग-३ (तांत्रिक) या पदावरील कृषी अधिकारी यांची परस्परामधील सेवा जेष्ठता 


निश्चित करणेबाबत श्री.राजेश कुमार, भा.प्र.से., अप्पर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग) यांच्या 


अध्यक्षतेखाली श्री.एकनाथ डवले, प्रधान सचिव (कृषी व Yas विभाग) यांच्या समवेत दिनांक ०३ जानेवारी, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.९१/आस्था-४ 


२०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ ( तांत्रिक) या 


संवर्गातील ज्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विकास सेवा हा विकल्प बदलून आता महाराष्ट्र कृषी सेवा हा 


विकल्प दिलेला आहे , त्यांची सेवा ज्येष्ठता, दिनांक १/१/२०१९ च्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादीतील सेवा 


ज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम न करता, विकल्प दिल्याच्या दिनांकानंतर निश्चित करण्यात यावी (म्हणजेच 


दिनांक ०१.०१.२०१९ च्या ज्येष्ठतायादीतील जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ (तांत्रिक ) या 


संवर्गातील ज्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेत रुजू होताना , राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील "महाराष्ट्र 


कृषी सेवा" हा विकल्प दिला होता ते अधिकारी , ज्या अधिकाऱ्यांनी " महाराष्ट्र विकास सेवा " बदलून आता 


"महाराष्ट्र कृषी सेवा "हा विकल्प दिला आहे त्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठ राहतील) असा निर्णय घेण्यात 


आला. 


जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ (तांत्रिक) या संवर्गातील (महाराष्ट्र कृषी सेवा) या संवर्गाच्या 


दिनांक १.१.२०१९ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील शेवटचा कृषी अधिकारी, कृषि अधिकारी गट ब (तालुका 


कृषी अधिकारी) या पदावर पदोन्नत झाल्यावर ही व्यवस्था संपुष्टात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


तसेच सदर बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी वर्ग-३ (तांत्रिक) या पदावरील कृषी 


अधिकारी यांची सन २०१८, २०१९, २०२० व २०२१ ची ज्येष्ठता यादी ग्राम विकास विभागाने तयार करुन 


प्रसिध्द करावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


४. उपरोक्त बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (कृषी) 


या संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.कृ.से. ) यांच्या दिनांक ०१.०१.२०१९ च्या ज्येष्ठतायादीतीळ, जिल्हा 


परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ (तांत्रिक) या संवर्गातील ज्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेत रुजू होताना , 


राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील "महाराष्ट्र कृषी सेवा" हा विकल्प दिला होता व तोच विकल्प कायम 


ठेवला आहे, असे सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना दिनांक १.१.२०२० व दिनांक १.१.२०२१ च्या एकत्रित ज्येष्ठता 


यादीत भाग-१ मध्ये अंर्तभूत करण्यात आले आहे. 


५. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी) संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.वि.से. मुळ 


विकल्प बदलून नवीन म.कृ.से. विकल्प स्वीकारलेले कृषी अधिकारी, तसेच ज्या विस्तार अधिकाऱ्यांना 


दिनांक २.१.२०१९ ते १.१.२०२१ या कालावधीत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी) 


संवर्गातील कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, ज्यांनी कृषी विभागातील कृषी अधिकारी जिल्हा 


परिषद) गट ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या पदावर समावेशनासाठी विकल्प दिलेला आहे असे कृषी अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.९१/आस्था-४ 


आणि दिनांक १.१.२०१९ नंतर सरळसेवेने जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (कृषी) 


संवर्गातील कृषी अधिकारी या पदावर रुजू होऊन महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प दिलेले कृषी अधिकारी 


१.१.२०२० व १.१.२०२१ च्या एकत्रित ज्येष्ठता यादीत भाग- २ मध्ये BAYT करण्यात आले आहे. 


६. सन २०२२ साठीची कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट ब (कनिष्ठ) ( राजपत्रित) या पदासाठीची 


ज्येष्ठतायादी कृषी व पदुम विभाग प्रसिध्द करणार आहे. सदर यादी व त्यापुढील यादया प्रसिध्द करताना, 


जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कृषी अधिकारी पदावर रुजू होताना महाराष्ट्र कृषी सेवा विकल्प दिलेले व 


महाराष्ट्र विकास सेवा विकल्प दिलेले परंतू विकल्प बदळून महाराष्ट्र कृषी सेवेत आलेल्या, जिल्हा 


परिषदेतील कृषी अधिकारी वर्ग-३ (तांत्रिक) या पदावरील कृषी अधिकारी यांची परस्परामधील सेवा जेष्ठता 


निश्चित करणेबाबत श्री.राजेश कुमार, भा.प्र.से., अप्पर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग) आणि श्री.एकनाथ 


डवले , प्रधान सचिव ( कृषी व पदुम ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०३ जानेवारी, २०२२ रोजी झालेल्या 


बैठकीमधील निर्णयांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट ब (कनिष्ठ) ( राजपत्रित) या पदासाठीची सन 2022 व 


त्यापुढील ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना, सन २०२०-२०२१ च्या यादीतील भाग-१ व भाग-२ ही पध्दत 


जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ (तांत्रिक) या संवर्गातील (महाराष्ट्र कृषी सेवा) या संवर्गाच्या दिनांक 


१.१.२०१९ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील शेवटचा कृषी अधिकारी, कृषि अधिकारी गट ब ( तालुका कृषी 


अधिकारी) या पदावर पदोन्नत होईपर्यंत चालू ठेवावी. 


७. अंतिमज्येष्ठतासुची करता माहिती /आक्षेप सादर करताना, १) जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक 


सेवा, वर्ग-३ (कृषी) संवर्गातील ज्या कृषी अधिकाऱ्यांनी शासन पत्र क्र.संकिर्ण-५०१६/प्र.क्र.३९८आस्था-८/ 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये त्यांचा मुळ महाराष्ट्र विकास सेवा हा विकल्प बदलून महाराष्ट्र कृषी सेवा 


हा नवीन विकल्प निवडला आहे आणि २) ज्या विस्तार अधिकाऱ्यांना दिनांक २.१.२०१९ ते १.१.२०२१ या 


कालावधीत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी ) संवर्गातील कृषी अधिकारी पदावर 


पदोन्नती मिळाल्यानंतर, ज्यांनी कृषी विभागातील कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट ब (कनिष्ठ) 


(राजपत्रित) या पदावर समावेशनासाठी विकल्प दिळेला आहे आणि ३) दिनांक १.१.२०१९ नंतर सरळसेवेने 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (कृषी) संवर्गातील कृषी अधिकारी या पदावर रुजू होऊन 


महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प दिलेले कृषी अधिकारी wad अश्याच दि. १.१.२०२१ रोजी सेवारत 


अधिकार्‍यांची माहिती सोबतच्या प्रपत्रात भरुन या विभागास पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.९१/आस्था-४ 


८. सदर यादीसाठी नवीन नावे शासनास कळविताना, संबंधित कृषी अधिकाऱ्याने सेवेत रुजू होताना 


म.वि.से. किंवा म.कृ.से. यापैकी जो मुळ विकल्प दिला होता त्या विकल्पाची छायांकित प्रत व सेवेत रुजू 


होताना दिलेल्या मुळ विकल्पाची नोंद असलेल्या सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायांकित प्रत, संबंधित मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित करुन शासनास प्रस्तावासोबत सादर करण्यात यावी. 


९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे कार्यालय /विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय 


यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या आधारे चुकीच्या कृषी अधिकाऱ्यांची नावे प्रस्तावित झाल्याने भविष्यात 


कोणताही न्यायालयीन व इतर कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुकत कार्यालय 


यांची राहील. 


१०. सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत संबंधितांचे काही 


आक्षेप व हरकती असल्यास त्यांची कार्यालयीन अभिळेख्यावरुन छाननी करुन आणि आक्षेप योग्य असल्याचे 


प्रमाणपत्र देवून विभागीय आयुक्‍त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या शिफारशींसह 


सोबत दिलेल्या विवरणपत्रातच नमूद करुन संबंधित कागदपत्रांसह शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात. 


आक्षेप न तपासताच शासनाकडे पाठविण्यात येवू नयेत. छाननी करुन न पाठविता प्राप्त झालेले तसेच 


संबंधितांनी परस्पर शासनाकडे पाठविलेले आक्षेप विचारात घेतळे जाणार नाहीत . 


११. नवीन माहिती/आक्षेप विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा शेवटचा दि. १८ एप्रिल, 


२०२२ असा आहे. सदर दिनांकानंतर पाठविलेले आक्षेप शासन स्तरावर विचारात घेतले जाणार नाहीत, 


याची नोंद घ्यावी . 


१२. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत पदोन्नत, सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, राजीनामा अथवा निधन 


झालेल्या, आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीदेखील नावे उचित नोंदीसह कळविण्यात यावीत . 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनामाचा वापर करुन “करीता” म्हणून साक्षांकित केलेले प्रस्ताव शासन स्तरावर 
ग्राह्म मानण्यात येणार नाहीत. सबब दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयाचे कृपया काटेकोरपणे पालन 


करण्यात यावे. आक्षेप असल्यास असे आक्षेप सोबत जोडलेल्या तक्त्यातच नमूद प्रारुपानुसार कृपया सादर 
करावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.९१/आस्था-४ 


१४. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर 


ज्येष्ठता याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच 


नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती 


करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती 


दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे 


उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे 


केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे. 


१५. अंतिम ज्येष्ठतासुचीसाठी आक्षेप /हरकती/ माहिती सादर करताना ग्राम विकास विभागाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० मधील सर्व सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


१६. उपरोक्त प्रकरणी कोणत्याही विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडून कोणतीही नवीन नावे अथवा 


हरकती / आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सदर माहिती " निरंक " आहे असे गृहीत धरुन, जिल्हा 


परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (कृषी) या संवर्गातील कृषी अधिकारी यांची दिनांक १.१.२०२० व 


१.१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


१७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०११६१४४७४५२० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra 
Ishwar Giri peer 
(र. ई. गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. सचिव, कृषी व पुदम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) , 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.९१/आस्था-४ 
प्रप्रत्र-अ 


(ज्येष्ठतासुचीत नव्याने नाव अंतर्भूत करण्यासाठी ) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव' जिल्हा जन्म शौक्षणिक नियमित प्रवर्ग व्यावसायिक ' ant 
परिषद । दिनांक पात्रता | नियुक्तीचा अर्हता परिक्षा 
दिनांक उत्तीर्ण / सुट 
pa २ 3 ° चु & 9 ८ ९ 
प्रपत्र-ब 


(ज्येष्ठता सुचीतील माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ) 


अ.क्र. दि.१.१.२०२०-' कर्मचाऱ्यांचे | ज्येष्ठता । सुचवलेली अभिप्राय 
२०२१ नाव सुचीतील | दुरुस्ती 
रोजीच्या ज्या 
एकत्रित रकान्यामध्ये 
तात्पुरत्या दुरुस्ती 
ज्येष्ठता करावयाची 
सुचीतील आहे तो 
अनुक्रमांक रकाना 
क्रमांक व 
असलेली 
सध्याची नोंद 
१ २ ३ 8 4 & 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शोरा 
दिनांक 
ea 2 3 ४ 4 न ७ ८ 
भाग-१ 


(जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकारी वर्ग -३ (तांत्रिक) (कृषी) या संवर्गातील ज्या कृषी अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेत रुजू होताना , "महाराष्ट्र कृषी सेवा" हा विकल्प 


दिला होता व तोच विकल्प कायम ठेवला आहे असे दिनांक १- १- २०१९ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील कृषी अधिकारी) 


ei श्री सी. एन. पाटील बुलढाणा ०७-१०-१९६५ "एम.एस.सी. (कृषी) ०२-०९-१९९२ इ.मा.व. 
२ श्री एन. के.राऊत बुलढाणा १९-०४-१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०९-१९९२ इ.मा.व. 
३ श्री ए.ओ. चोपडे बुलढाणा २५-०२-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०९-१९९२ इ.मा.व. 
४ श्री ए.व्हि.साळी धुळे २०-०६-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०६-१९९४ अ.जा. 
५ श्री टी.के. वाघमोडे सोलापूर २८-०६-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०७-१९९८ भ. ज.-ब 
६ श्री एन. बी. पाचकुडवे सोलापूर ०१-०१-१९६७ बी.एस.सी.(कृषी) ०२-०१-१९९९ अ.जा. 
७ श्री बी. वाय. कटके सोलापूर ०१-०६-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२००० अ.जा. 
८ श्री बी.जे. गावीत धुळे ०१-०६-१९६७ बी.एस.सी.(कृषी) १३-१२-२००० अ.ज. 

९ श्री एन. आर. महाले धुळे २१-०३-१९७६ बी.एस.सी.(कृषी) २२-०२-२००१ अ.ज. 
१० | श्री 'एस. एल. नाब्दे हिंगोली ०९-१६-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) ०५-०६-२००२ अ.जा. 
११ | १ श्री व्ही. एन. खोंडील बुलढाणा १०-०७-१९७० ।बी.एस.सी.(कृषी) १७-१२-२००२ भ.ज.-क 
१२ श्री 'ए. एस. गुंजकर नांदेड ०१-०८-१९७८ "एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०४-२००३ इ.मा.व 
१३ श्री 'ए. एन. जाधव सोलापूर ०४-०६-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०४-२००३ वि.जा.-अ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता es जात प्रवर्ग शेरा 
नाक 

१४ श्री यु.टी. गिरासे धुळे ०१-०५-१९७४ बी.एस.सी.(कृषी) २८-०५-२००३ वि.जा.-अ 

१५ श्री डी.पी. महाले कोल्हापूर ०१-०६-१९६५ बी.एस.सी.(कृषी) २६-०८-२००४ अ.ज. 

१६ श्री 'एम. डी. नारायणकर सोलापूर ०१-०६-१९७३ "एम.एस.सी. (कृषी) ३०-११-२००५ अ.जा. 

१७ श्री ए. एस. पल्हाळे बुलढाणा ०४-०६-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) १९-१२-२००५ इ.मा.व. 

१८ श्री डी. एन. मेरत बुलढाणा १५-०९-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) १९-१२-२००५ खुला 

१९ श्री व्ही. एस. पथाडे बुलढाणा ०२-०६-१९६५ "एम.एस.सी. (कृषी) १९-१२-२००५ अ.ज. 

२० श्री जी. डब्ल्यु.लोखंडे बुलढाणा २२-०५-१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) २१-१२-२००५ इ.मा.व. 

२१ श्री एस.आर. कानेकर गडचिरोली १९-११-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०२-०५-२००६ अ.जा. 

२२ श्री एस. एस. ईखे यवतमाळ २७-११-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-०६-२००६ इ.मा.व. 

२३ श्री पी. एस. बागडे यवतमाळ २५-०५-१९६७ "एम.एस.सी. (कृषी) ०७-०६-२००६ अ.जा. 

२४ श्री एन. आर. उईके चंद्रपूर २०-११-१९७९ एम.एस.सी. (कृषी) २८-०७-२००६ अ.ज. 

२५ श्री एन. व्ही. चव्हाण कोल्हापूर ०१-०६-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) १६-१०-२००६ खुला 

२६ श्री एस. एन. मिरगणे सोलापूर ०१-०१-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) ०६-०६-२००७ खुला 

२७ श्री सी. एस. देशमुख नागपूर १९-०८-१९६७ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०१-०२-२००८ इ.मा.व. 

२८ श्री एल. व्ही. सरोदे नागपूर १५-१०१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) ३१-०५-२००८ खुला 

२९ श्री ए. व्ही. आदेवार वर्धा १७-०४-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) ०५-०८-२००८ भ.ज.-ब 

३० श्री जी.बी. दहीवडे हिंगोली ०३-०९-१९७५ एम.एस.सी. (कृषी) २०-०८-२००८ अ.जा. 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता शि जात प्रवर्ग शेरा 
नाक 

३१ कु. ए.पी. वराडे गोंदिया ०१-०६-१९८१ एम.एस.सी. (कृषी) ११-०९-२००८ इ.मा.व. - | 

३२ श्रीम डी. एच. ]ोंडे सोलापूर १९-१२-१९८२ "एम.एस.सी. (कृषी) १५-०९-२००८ इ.मा.व. - | 

३३ श्री बी. जे. महिरे नंदुरबार १६-०८-१९७१ "एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०१-२००९ अ.जा. - | 

३४ श्री जे. एस. बोराळे नंदुरबार ३०-१२-१९७० एम.एस.सी. (कृषी) ०७-०१-२००९ अ.जा. - | 

३५ श्री आर. डी. शिंदे यवतमाळ ०३-०४-१९७८ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०१-२००९ खुला - | 

३६ श्रीम मनिषा पाटील यवतमाळ ३१-०५-१९८२ "एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०१-२००९ इ.मा.व. - | 

३७ श्री आर.पी. कांबळे सोलापूर १५-१०-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) १६-०१-२००९ अ.जा. - | 

३८ श्री पी.आर. खरमाळे नंदूरबार ११-०१-१९८२ 'एम.एस.सी. (कृषी) १९-०१-२००९ खुला - | 

३९ श्री 'एस.पी.अली अकोला २०-०६-१९६७ "एम.एस.सी. (कृषी) २५-०६-२००९ खुला अपंग 
४० श्री जी. आर. बोंडे अकोला ०४-०५-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०७-२००९ खुला - | 

४१ श्री एस. एस. रूपनर कोल्हापूर ०३-०२-१९७७ बी.एस.सी.(कृषी) १७-०७-२००९ भ.ज.-क - | 

४२ श्री पी.एन. वालकी धुळे ०२-०४-१९७२ बी.एस.सी.(कृषी) १३-०८-२००९ अ.ज. - | 

४३ श्री 'ए. एन. कोर धुळे ११-०६-१९७३ 'एम.एस.सी. (कृषी) १३-०८-२००९ इ.मा.व. - | 

४४ श्री ए.जी.मुंदडा अकोला १८-०८-१९७६ 'एम.एस.सी. (कृषी) २६-०८-२००९ खुला - | 

४५ श्री एस. वाय. बमनोटे वर्धा ०१-०७-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) २७-१०-२००९ भ.ज.-ब - | 

४६ श्री ए.पी.काळे उस्मानाबाद ०१-०६-१९७४ उद्यानविद्या पदवी २१-१२-२००९ अ.जा. - | 

४७ श्री ए.बी. मगदुम कोल्हापूर २०-०६-१९६९ उद्यानविद्या पदवी ११-०२-२०१० खुला - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता es जात प्रवर्ग शेरा 
नाक 

४८ श्री एम. यु. पाटकर अकोला ०१-०७-१९६४ एसएससी(कृषिपदविका) ।३१-०३-२०१० वि.मा.प्र. - | 

४९ श्री के.पी. उईके नागपूर २३-०७-१९६८ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१० अ.ज. अपंग 
५० श्री एस.पी. चांदुरकर अकोला २७-०७-१९६८ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१० खुला - | 

५१ श्री के.बी. पटेल नंदुरबार ११-०६-१९७५ एम.एस.सी. (कृषी) १२-०५-२०१० खुला - | 

५२ श्री टी. बी. पाटील कोल्हापूर ०१-०६-१९६७ "एम.एस.सी. (कृषी) १७-०७-२०१० खुला - | 

५३ श्री के.बी. उदमले सातारा १५-०८-१९८५ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०६-०८-२०१० अ.जा. अपंग 
५४ श्री बी.पी. कोळेकर धुळे २१-०८-१९८४ "एम.एस.सी. (कृषी) ०९-०८-२०१० भ.ज.-क - | 

५५ श्री जी. आर. राऊत अमरावती ११-०९-१९६९ एम.एस.सी. (कृषी) १६-०९-२०१० इ.मा.व. - | 

५६ श्री एस.के. गोरटे नागपूर २१-०५-१९८२ बी.एस.सी.(कृषी) १६-०९-२०१० भ.ज.-क - | 

५७ श्री एस. एम. पवार सोलापूर १०-०४-१९७२ 'एम.एस.सी. (कृषी) २५-०४-२०११ वि.जा.-अ - | 
५८ श्री बी.बी. बाबर सोलापूर ०२-०६-१९७६ एम.एस.सी. (कृषी) २७-०४-२०११ खुला - | 

५९ श्री व्ही. एन. मोरे सोलापूर ०५-०२-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) २८-०४-२०११ खुला - | 

go श्री सी. एस. सुळ सोलापूर ०१-०६-१९६५ कृषी कोर्स ०२-०५-२०११ भ.ज.-क - | 
६१ श्री के. एम. कांबळे सोलापूर २०-०९-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) ०२-०५-२०११ अ.जा. - | 

६२ श्रीम 'ए. ए. होवाळ सोलापूर ०५-०६-१९८५ "एम.एस.सी. (कृषी) ३०-०८-२०११ अ.जा. - | 
६३ श्री आर. एल. जाधव अमरावती २०-०८-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ खुला - | 

६४ श्री पी. एन. खोब्रागडे अमरावती १०-१०-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ वि.मा.प्र. - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता as जात प्रवर्ग शेरा 
नाक 

६५ श्री ए.व्ही. रणवरे पुणे ०३-११-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-१२-२०११ खुला 

६६ श्री एस.टी. काटे सातारा १०-०४-१९७२ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३०-१२-२०११ अ.ज. 

६७ श्री पी. एम. भोयर वर्धा ०४-०३-१९७२ बी.एस.सी.(कृषी) ०३-०१-२०१२ इ.मा.व. 

६८ श्री एम.जे. वर्मा जळगाव २७-१२-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ३०-०३-२०१२ खुला 

६९ श्री डी. एम. कावरे गडचिरोली १८-१०-१९६४ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१२ इ.मा.व. 

go श्री एस. ए. थोटे गडचिरोली २०-०७-१९६६ एम.एस.सी. (कृषी) ३१-०३-२०१२ इ.मा.व. 

७१ श्री आर.डी. नगराळे गडचिरोली ०१-०६-१९७३ बी.टेक. ३१-०३-२०१२ अ.जा. 

७२ श्री पी. आर. कोपनर गडचिरोली ०२-०१-१९८५ एम.एस.सी. (कृषी) ३१-०३-२०१२ भ.ज.-क 

७३ श्री एन. आर. अहीरे नाशिक २५-०३-१९७३ "एम.एस.सी. (कृषी) १५-०५-२०१२ अ.जा. 

७४ श्री पी.आर. आहेर नाशिक २९-११-१९७३ बी.एस.सी.(कृषी) १५-०५-२०१२ खुला 

७५ श्री के. एल. भदाणे नाशिक २९-०१-१९७४ बी.एस.सी.(कृषी) १५-०५-२०१२ अ.जा. 

७६ श्री व्ही. एस. पांचाळ गडचिरोली ०५-०२-१९८२ बी.एस.सी.(कृषी) २६-०७-२०१२ इ.मा.व. 

७७ श्री एस.बी. खरात रत्नागिरी १२-०७-१९६८ ।बी.एस.सी.(कृषी) १८-०९-२०१२ अ.जा. 

७८ श्री डी. जी. चव्हाण रत्नागिरी ०१-०६-१९७० बी.एस.सी.(कृषी) १८-०९-२०१२ वि.जा.-अ 

७९ श्री जे.डी. वाघमारे जालना ११-११-१९७७ एम.एस.सी. (कृषी) २९-०९-२०१२ खुला 

८० श्रीम एस.के. रामटेके गडचिरोली २७-०६-१९८० एम.एस.सी. (कृषी) १९-०६-२०१३ अ.जा. 

८१ श्री के. बी. अंधारे उस्मानाबाद ०८-०३-१९८५ एम.एस.सी. (कृषी) २६-०६-२०१३ खुला 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता is जात प्रवर्ग शेरा 
नाक 

८२ श्री आर.आर. वंजारी भंडारा २२-१२-१९७० "एम.एस.सी. (कृषी) ०२-०७-२०१३ इ.मा.व. - | 

८३ श्री एम. एस. डेहनकर वर्धा २७-०७-१९८५ बी.एस.सी.(कृषी) ०९-०७-२०१३ इ.मा.व. - | 

८४ श्री व्ही. एम. चौधरी भंडारा २४-१०-१९८९ "एम.एस.सी. (कृषी) १९-०७-२०१३ इ.मा.व. - | 

८५ श्री एन. एच. चव्हाण सोलापूर ०२-०६-१९८६ "एम.एस.सी. (कृषी) २३-०८-२०१३ खुला - | 

८६ श्रीम आर.बी. शिदे अहमदनगर १०-०२-१९८० 'एम.एस.सी. (कृषी) ०८-१०-२०१३ इ.मा.व. - | 

८७ श्री एस. डी. मोगल नाशिक ०१-०६-१९७९ "एम.एस.सी. (कृषी) १४-११-२०१३ इ.मा.व. - | 

८८ श्री पी. एल. वास्ते नाशिक ०७-११-१९८६ बी.एस.सी.(कृषी) १६-११-२०१३ वि.मा.प्र. - | 

८९ श्री व्ही.के. काळुखे सोलापूर २८-०५-१९८५ एम.एस.सी. (कृषी) १९-११-२०१३ इ.मा.व. दिव्यांग(अल्पदृषटी) 

९० श्री आर. एच. राठोड नागपूर १६-१२-१९८५ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०१-२०१४ खुला - | 

९१ श्री के. एस. शिंदे नाशिक २४-०५-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) २५-०८-२०१४ इ.मा.व. - | 

९२ श्री 'एस. एस. भोकरे कोल्हापूर २०-११-१९७९ एम.एस.सी. (कृषी) १७-११-२०१४ खुला 

९३ श्री एम. बी. नागपूरकर नाशिक २०-०६-१९७९ बी.एस.सी.(कृषी) २७-११-२०१४ वि.मा.प्र. - | 

९४ श्री पी.डी. कांबळे वाशिम १२-१०-१९६४ ।बी.एस.सी.(कृषी) १३-०२-२०१५ खुला - | 

९५ श्री जे. व्ही. तोडासे नागपूर २६-०१-१९८७ एम.एस.सी. (कृषी) २८-०५-२०१५ अ.ज. - | 

९६ श्री आर.जी. सावळे नंदूरबार १३-०८-१९६९ कृषी पदविका ०१-०६-२०१५ विमाप्र - | 

९७ श्री ए.आर.येळे गोंदिया ०९-०१-१९७७ बी.एस.सी.(कृषी) ०६-०६-२०१५ इमाव - | 

९८ श्री ए. डी. बावणे बुलढाणा ०५-०८-१९६६ कृषी पदविका २५-०६-२०१५ भज-ब - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे विकल्प) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 
९९ श्री एस. जे. जानवलकर रत्नागीरी ०९-१०-१९६५ 'एस.एस.सी. ११-१२-२०१५ अ.जा. 
१०० | श्री एस. व्ही. भाळेराव औरंगाबाद ११-०५-१९९० एम.एस.सी. (कृषी) ०४-०१-२०१६ अ.जा. 
१०१ | श्री एस.आर. गुजलवार लातूर २४-०८-१९८० बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०१-२०१६ विमाप्र 
१०२ श्री पी. बी. गुरूपवार नांदेड ०३-०२-१९६३ कृषी पदविका ०१-०३-२०१६ विमाप्र 
१०३ श्री के. बी. यादवराव लातूर ०१-०१-१९७८ बी.एस.सी.(कृषी) २९-१०-२०१६ अ.जा. 
१०४ श्री व्ही. एस. निरडे उस्मानाबाद ०३-०६-१९८३ बी.एस.सी.(कृषी) १६-०६-२०१८ अ.ज. 
भाग-२ 


( जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी ) संवर्गातील ज्या कर्मचार्‍यांनी महाराष्ट्र विकास सेवा हा मुळ विकल्प बदलून महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प 


स्वीकारलेला आहे असे कृषी अधिकारी, तसेच ज्या विस्तार अधिकाऱ्यांना दिनांक २.१.२०१९ ते १.१.२०२१ या कालावधीत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( 


कृषी ) संवर्गातील कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, ज्यांनी कृषी विभागातील " कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट ब (कनिष्ठ) ( राजपत्रित) " या पदावर 


समावेशनासाठी विकल्प दिलेला आहे असे कृषी अधिकारी आणि दिनांक १.१.२०१९ नंतर सरळसेवेने जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( कृषी ) संवर्गातील 


कृषी अधिकारी या पदावर रुजू होऊन महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प दिलेले कृषी अधिकारी ) 


१०५ 


विहित कालावधीत माहिती प्राप्त झाळेली नाही. 


2 येर येर येर येर येर 2k 2k येर येर 2s 28s 2s ois येर 2k 2k ok 


